महाराष्ट्र शासन 


तत्काळ क्र.उसप्र-१३१८/प्र.क्र.७८/का.१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग,मंत्राळय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक:-२५.४.२०१८ 


प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


विषय- “प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, नाशिक” हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 
महोदय, 


प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, नाशिक विभाग, नाशिक या कार्यालयातील “प्रादेशिक 
विभागीय चौकशी अधिकारी” हे पद प्रतिनियुक्तीने भरवयाचे आहे. सदर पद मंत्रालयीन उप/सह सचिव संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांमधून भरावयाचे आहे. 


२. सदर पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्याकरीता इच्छुक असलेल्या व सदर पदासाठी आवश्‍यक असलेली अर्हता 
तसेच अनुभव धारण करीत असलेल्या आपल्या विभागातील उप/सह सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नावे, त्यांच्या 
मागील ५ वर्षाच्या सह सचिवांपेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यांनी साक्षांकीत केलेल्या गोपनीय अहवालांसह, 
पत्रासोबत जोडलेल्या BIO-DATA/CURRICULUM VITAE PROFORMA मधील वैयक्तिक माहिती व ना- 
विभागीय चौकशीचे प्रमाणपत्र इ. बाबतच्या माहितीसह या विभागाकडे दि.१५.०५.२०१८ पर्यंत निश्चितपणे प्राप्त 
होतील san रितीने कृपया पाठवावीत. तसेच इच्छुक अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्‍तीसाठी निवड झाल्यास त्यांना 
संबंधित विभाग कार्यमुक्त करेल किंवा कसे याबाबतही कृपया अभिप्राय द्यावेत. आपल्या विभागातून 
प्रतिनियुक्‍्तीसाठी कोणीही अधिकारी इच्छुक नसल्यास निरंक असेही कृपया कळविण्यात यावे. एकदा निवड 
झालेल्या अधिकाऱ्याला त्याचे नाव मागे घेता येणार नाही. 

३. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४२५११५४२१३४०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
=Mahar 


Gajanan 


=Maharashtra, 
(050f9180a8021798a5cled41ada 


७0795०९ 

क 8a72725a47b4f0, 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f7 
Bhimrao Gurav ४५५ टण 
Date: 2018.04.25 11:56:02 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- विवरणपत्र 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन पत्र क्रमांकः उसप्र-१३१८/प्र.क्र.७८/का.१४ 


अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
al अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
3 | शैक्षणिक अहंता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
५. । मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
६ ।मत्ताव दायित्वे सादर केली आहेत का? 
७ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विळोकन केळे आहे का? 
(लागू असल्यास) 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून | पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते arene siete 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुक्‍तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
९ | मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
Wi o संबंधित अधिकार्‍्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
| q | प्रतिनियुक्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


